स्वच्छ भारत PRA २.० घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पासाठी (Legacy Waste Remediation) साठीच्या 
खर्चाकरीता सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.५४(२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 39 मार्च, २०२२. 
वाचा: 
१. वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 
२. वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 
३. केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरीकार्य मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक १/५/२०२२-७8॥/- 
Computer No. ९१२२४४४, दिनांक 29.03.2022. 
शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 


चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली होती. 


२. स्वच्छ भारत अभियानात सातत्य राखणे व संपूर्ण नागरी भारत कचरा मुक्‍त करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक 
तसेच सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयांकरिताच्या गुंतवणुकीमध्ये सातत्य राखणे, वापरलेले पाणी व मैला यांची 
प्रक्रिया, विल्हेवाट व पुनर्वापर करणे, सर्व प्रकारच्या घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे व जुना साठलेला कचरा, 
प्लास्टिक कचरा, बांधकाम/पाडकाम कचरा इत्यादींची विल्हेवाट लावणे व व्यवस्थापन करणे करिता आर्थिक 
मदत करणे इत्यादी गरजा विचारात घेऊन भारत सरकारच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्य मंत्रालयाद्वारे स्वच्छ 
भारत अभियान नागरी २.० चा प्रारंभ दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी केला आहे. हे अभियान दिनांक ०१ 
ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत राबविळे जाणार असून या अभियानाचा मुख्य उद्देश “कचरा मुक्त शहरे” हा आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० देशामध्ये एक अभियान म्हणून राबविण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना 
भारत सरकारच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्य मंत्रालयाद्वारे (॥॥०-॥/) नुकत्याच प्रसिध्द केल्या आहेत. याबाबत 
देशातील सर्व वैधानिक शहरांमध्ये अभियानाची अंमलबजावणी करावयाची आहे. सर्व शहरांसाठी "कचरा मुक्‍त 
शहराचा" दर्जा प्राप्त करण्याचा दृष्टीकोन समोर ठेऊन स्वच्छ भारत अभियान-२.० कार्यान्वित HS जाणार आहे. 
स्वच्छ भारत PIM २.० अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी (Legacy Waste Remediation) साठी नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेकरिता रुपये.७८,७१,१७,०००/- (रुपये अठ्याहत्तर कोटी एकाहत्तर लक्ष सतरा हजार 
फक्‍त) एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


3. स्वच्छ भारत PR 2.0 अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी (Legacy Waste Remediation) 
साठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस वितरीत करण्याकरिता पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.५४(२)/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला निधी रूपये 


अ) | महानगरपालिका 


7 मागणी क्रमांक-एफ-२, 2299, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, ७३,७४,४५,८८९/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी oud त्र्याहत्तर कोटी चौऱ्याहत्तर 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष पंचेचाळीस हाजार आठरो 


(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत एकोणऐंशी फक्त) 
ब) | नगरपरिषद 
शि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९२, ४,९६,७१,१११/- 


नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रुपये चार कोटी स्याहण्णव 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), । लक्ष एकाहत्तर हाजार Veal 
(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत अकरा फक्त) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सर्व नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनिहाय वाटप करण्यात यावे. त्यानुसार या निधीचे वितरण सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


५. सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून, २०२१ व शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, या दोन्ही 
शासन निर्णयातील लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त 
विभागाचे Sheet No.¥9(2029-22) वित्त विभाग/अर्थोपाय या अन्वये करण्यात आली आहे. 

६. वित्तविभागाचा झासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये.७८,७१,१७,०००/- (रुपये अठ्याहत्तर कोटी एकाहत्तर लक्ष सतरा 
हजार had) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२३५३१३६१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ajit Sahebrao Palwe = 


(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा .मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.५४(२)/नवि-३४ 


मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


. अधिदानव लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.५४(२)/नवि-३४ 


विवरणपत्र - अ 
Cc Amount to be 
च | Satutory क्रो cnr share @40% | Released of Conta 
(Rs In Crore) ( Figer in Rs.) 

1 Mcorp Kalyan Dombivali 4.25 1,92,78,742 
2 Mcorp Thane 3.71 1,68,29,207 
3 Mcorp Vasai Virar 4.69 2,12,74,658 
4 Mcorp Pune 3.43 1,55,59,079 
5 Mcorp Greater Mumbai 116.22 52,71,94,201 
Sees | Mcorp Nagpur 4.28 1,94,14,827 
7 Mcorp Pimpri-Chinchwad 6.44 2,92,12,963 
[se —| Mcorp Akola fg | 4,08,256 
| og | Mcorp Amravati 2.06 93,44,519 
10 Mcorp Bhiwandi Nizampur 2.73 1,23,83,756 
11 Mcorp Dhule 0.42 19,05,193 
12 Mcorp Jalgaon 0.45 20,41,279 
13 Mcorp Latur 2.11 95,71,328 
14 Mcorp Malegaon 1.14 51,71,239 
15 Mcorp Mira Bhayandar 0.45 20,41,279 
16 Mcorp Sangli Miraj Kupwad 0.56 25,40,258 
17 Mcorp Solapur 3.64 1,65,11,675 
18 Mcorp Ulhasnagar 3.28 1,48,78,652 
19 Mcorp Nanded 1.27 57,60,942 
20 Mcorp Kolhapur 1.35 61,23,836 
21 Council Osmanabad 5.37 2,43,59,257 
22 Council Achalpur 4.01 1,81,90,060 
23 Council Ambernath 0.12 5,44,341 
24 Council Bhusawal 0.37 16,78,385 
25 Council Gondia 0.18 8,16,511 
26 Council Hinganghat fF 0.06 | 2,72,171 
27 Council Ichalkaranji 0.1 4,53,617 
28 Council Jalna 0.74 33,56,769 
TOTAL 173.52 78,71,17,000 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


